महसूल विभागामार्फत राज्यात दिनांक १ ऑगस्ट 
“महसूल दिन” पासून “महसूल सप्ताह” साजरा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २५ जुले, २०२३. 


संदर्भ- १) शासन परिपत्रक,महसूल व वन विभाग, क्र. संकिर्ण -१०/००/प्र. क्र.३०६/म-५, 
दिनांक १९.०७.२००२ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-०२/२०१०/प्र.क्र.१२/ई-१, 
दिनांक ३.०९.२०१० 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-०२/२०१०/प्र.क्र.१२/ई-१, 
दिनांक ६.०९.२०११ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. १ अन्वये, महसूल विभागाने जिल्हा स्तरीय महसूली कामे वेळच्यावेळी पुर्ण करुन 
त्यानुसार अभिलेख अद्यावत करणे, वसूलीच्या नोटीसेस पाठविणे, मोजणी करणे, अपिल प्रकरणांची 
चौकडी करणे इ. कामे वेळच्यावेळी व वेळापत्रकानुसार करणा-या अधिकारी/ 
कर्मचा-यांचा आणि महसूली वसुलीचे उदिष्ट पार करणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांचा सत्कार 
करण्याकरीता आणि महसूल विभागाने केलेल्या कामकाजाचा आढावा जनतेसमोर ठेवण्याकरीता दरवर्षी 
दिनांक १ ऑगस्ट हा “महसूल दिन” म्हणून राज्यभर साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

तसेच, महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उत्कृष्ट काम करणा-या व नवनविन संकल्पना 
राबविणा-या जिल्हाधिका-यांचा दरवर्षी राज्यस्तरावर “उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी” म्हणून प्रशस्तीपत्र व 
सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव-सन्मान करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात 
आला आहे. तद्‌नंतर, याच धर्तीवर विभागनिहाय उत्कृष्ट काम करणा-या अपर जिल्हाधिकारी, 
उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, लिपिक, तलाठी, 
पोळीस पाटील व कोतवाल यांचा उत्कृष्ट अधिकारी/कर्मचारी म्हणून गौरव-सन्मान करण्याचा निर्णय 
संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 

महसूल विभागाकडून देण्यात येणा-या सेवा आणि विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या विविध योजना 
याबाबत राज्यातील नागरिकांना अधिकाधिक माहिती प्राप्त होऊन त्यांना योग्य लाभ घेता यावा. तसेच, 
त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढावी, शासनाबद्दल आणि शासनाच्या कामकाजाबद्दल नागरिकांचा 
विश्वास वृद्धींगत व्हावा, यासाठी विशोष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने यावर्षी, १ 
ऑगस्ट महसूल दिनापासून “महसूल सप्ताह” साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. महसूल विभागाने जिल्हा स्तरीय महसूली कामे वेळच्यावेळी पुर्ण करुन त्यानुसार अभिलेख 
अद्यावत करणे, वसूलीच्या नोटीसेस पाठविणे, मोजणी करणे, अपिल प्रकरणांची चौकशी करणे इ. 
कामे वेळच्यावेळी व वेळापत्रकानुसार करणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांचा आणि महसूली वसुलीचे 
उदिष्ट पार करणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांचा सत्कार करण्याकरीता आणि महसूल विभागाने 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ 


षु . 


HOM HAHA आढावा जनतेसमोर ठेवण्याकरीता संदर्भ क्र. १, २ व 3 नुसार, 
दरवर्षीप्रमाणे दिनांक १ ऑगस्ट, २०२३ हा “महसूल दिन” म्हणून राज्यभर साजरा करण्यात 
यावा. तसेच, यावर्षी महसूल दिनापासून दिनांक १ ते ७ ऑगस्ट या दरम्यान राज्यभरात “महसूल 
सप्ताह” साजरा करण्यात यावा. 


. या महसूल सप्ताहामध्ये, प्रत्येक दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत समाजाच्या विविध 


घटकातील नागरिकांसाठी पुढील wart fasts मोहिम/कार्यक्रम/ उपक्रम/ शिबीरे/महसूल 
अदालत यांचे आयोजन करण्यात यावे. सदर “ महसूल सप्ताह” मध्ये घ्यावयाच्या कार्यक्रमाचा 
तपशिल शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ येथे नमुद केल्याप्रमाणे असून सर्व विभागीय 
आयुक्‍्त/जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी त्याप्रमाणे उचित कार्यवाही करावी. 


दिनांक कार्यक्रमाचे स्वरुप 


१ ऑगस्ट | “ महसूल दिन साजरा करणे व महसूल सप्ताह शुभारंभ” 


२ ऑगस्ट । “युवा संवाद” 


३ ऑगस्ट । “एक हात मदतीचा” 


४ ऑगस्ट | “जनसंवाद” 


५ ऑगस्ट | “सैनिक हो तुमच्यासाठी” 


६ ऑगस्ट | “महसुल संवर्गातील कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संवाद” 


७ ऑगस्ट | “ महसूल सप्ताह सांगता समारंभ* 


. दिनांक १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह" आयोजनाच्या अनुषंगाने किमान ४ ते ५ दिवस 


आधीपासून या कार्यक्रमांची रुपरेखा, कार्यक्रमांचे स्वरुप, वेळापत्रक, या योजना 
नागरिकांस/जनतेस कर्याप्रकारे लाभदायक ठरणार आहेत, हे अधोरेखित करुन प्रसिध्दीपत्रक 
तयार करुन त्याचे वितरण करण्यात यावे. तसेच, जिल्हयातील आघाडीची वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या व 
सोडल मिडीया याव्दारे या कार्यक्रमाचा प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात यावी. 


. या कार्यक्रमाच्या आयोजनापुर्वी, आयोजनादरम्यान व आयोजनपश्वात प्रसिद्धीसाठी स्थानिक 


प्रसिद्धी माध्यमांचे सहकार्य घ्यावे. महसूल सप्ताहामधील कार्यक्रम अधिकाधिक आकर्षक आणि 
नाविन्यपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, सर्व संबंधित अधिका-यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये त्या-त्या 
भागातील गरजा, भौगोलिक परिस्थिती इत्यादी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे या कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करावी. 

महसूल विभाग, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे आणि नोंदणी महानिरिक्षक 
व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे या विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध शासकीय योजनांची माहिती 
विशद करणा-या लघु चित्रफिती (Small Videos) तयार करुन विविध प्रसारमाध्यमाव्दारे सदर 
माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने उचित कार्यवाही करावी. 

प्रत्येक जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/तहसिलदार कार्यालयांमध्ये हेल्पडेस्क किंवा 
हेल्पलाईन किंवा व्हॉट्सअँपव्दारे मदत करण्याकरीता यंत्रणा/कक्ष तयार करुन गरजू नागरिकांना 
मार्गदर्शन /शंकांचे निरसन करुन त्यांची कामे पुर्ण करण्याकरीता आवश्‍यक ती व्यवस्था/कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


. जिल्हाधिका-यांनी महसूल सप्ताहामध्ये शासनाचे महत्त्वाचे कायदे, विकास योजना, उपक्रम, 


धोरणे यांस प्रसिद्धी मिळण्याच्या अनुषंगाने याबाबतची सखोळ माहिती असलेल्या तंज्ञाच्या 
मुलाखती/'व्याख्याने यांचे प्रक्षेपण स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ 


८. महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रे, त्यासाठी आवश्‍यक असणारी 
कागदपत्रांबाबतची माहितीपत्रके तयार करुन नागरिकांना याचा अधिकाधिक लाभ घेण्याच्या 
अनुषंगाने महसूल सप्ताहामध्ये प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात यावी. 

९. सदर महसूल सप्ताह कालावधीत सर्व घटकातील नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित असल्याने, अशा 
कार्यक्रम/कार्यशाळा याचे आयोजन करताना याबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. 

१०. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या महसूल सप्ताहाच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या 
कार्यक्रमांच्या फलनिष्पत्तीबाबतचा संपुर्ण अहवाल छायाचित्रांसह विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 

११. महसूल सप्ताहाच्या आयोजनाचा खर्च त्या-त्या कार्यालयाच्या कार्यालयीन खर्चासाठी असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. या कार्यक्रमांच्या आयोजनावेळी अनावश्यक खर्च टाळण्यात यावा. 
तसेच, कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आवश्‍यकतेनुसार विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन घ्यावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२५१४१६०६२११९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Devara ee eee 


2207 1cb588fd531df022c29ec89276ede6f8aa500df1 


= 1ff3b1b80b6962cd, postalCode=411014, st=Mah hy 
seriaINumber=742368EFBE36A0EB883C9937836383A8BE1 1EB15 
R aj a g (0 p a | DECB8029209DB2953176E175, ‘De Rajagopal 
Date: 2023.07.25 18:46:14 +05'30' 


(डॉ. राजगोपाल देवरा) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह)/मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्‍्ते (सर्व) 

९. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 

१०. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे 

११. विभागीय उपायुक्‍त (महसूल/सामान्य), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्वी 
१२. जिल्हाधिकारी (सवी 

१३. निवासी उपजिल्हाधिकारी (सवी 

१४. उपविभागीय अधिकारी /तहसिळलदार/नायब तहसिलदार (सवी 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१७. सर्व सह सचिव/उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवडनस्ती (ई-१). 


०८ 4N AD -5 


ae 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ सोबतचे 
विवरणपत्र - अ 


दिनांक 


कार्यक्रमाचे स्वरुप 


१ ऑगस्ट 


“महसूल दिन साजरा करणे व महसूल सप्ताह शुभारंभ” 


31) 


आ) 


संदर्भ क्र. १, २ व ३ मधील तरतुदीनुसार व दिनांक २६ जानेवारी ते ३० एप्रिल, २०२३ या 
कालावधी राबविण्यात आलेल्या “महाराजस्व अभियान” अंतर्गत केलेल्या कामाची दखल 
घेऊन विभागनिहाय उत्कृष्ट काम करणा-या अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, 
तहसिलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक, 
तलाठी, पोलीस पाटील व कोतवाल यांचा उत्कृष्ट अधिकारी/कर्मचारी म्हणून गौरव- 
सन्मान करण्यात यावा. 

दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२३ पासून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५५ 
खालील कोणतीही प्रकरणे ऑफलाईन माध्यमातुन न स्विकारता नागरिकांकडून दाखल 
अशी सर्व प्रकरणे ई हक्क पोर्टलवर (तलाठयामार्फत) सेतु सुविधा केंद्रामार्फत नोंदवून 
त्यानंतर तहसिलदारांकडे पाठविण्यात यावीत. त्याचप्रमाणे, नागरी भागातील 
मालमत्तापत्रकांसाठी देखील ई-हक्क पोर्टलवर नगर भूमापन अधिकारी यांच्यामार्फत 
नोंदविण्यात याव्यात. 

तहसिलदार व नगर भूमापन अधिकारी अशा प्रकरणांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम कलम १५५ खाली दुरुस्तीचे आदेश पारित करतील. या दुरुस्तीचे आदेश पारित 
करताना अहवाल-१ मध्ये असणारे 0/92 बाबत तहसिलदारांनी विशोष काळजी घेऊन 
७/१२ वरील सर्व खातेदारांच्या क्षेत्राची एकुण बेरीज ही ७/१२ वरील एकुण क्षेत्रासोबत 
जुळेल, याची दक्षता घेऊनच कलम १५५ खालील प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्यात यावा. 
महाराजस्व अभियानातील गाव तिथे स्मशानभूमी/दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे, अशा स्मशानभूमी व दफनभूमींची 
मोजणी करुन गाव नकाशावर व अधिकार अभिलेखात त्यांची नोंद घ्यावी. तसेच, या 
कामांकरीता विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन आवऱ्यकतेनुसार प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात याव्यात. 


२ ऑगस्ट 


“युवा संवाद” 


31) 


आ) 


39 


दहावी व बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी विविध संस्थांमध्ये प्रवेशा 
घेण्याकरीता राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, वय, वर्ष व अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, नॉन- 
क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र इ. शौक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्‍यक असणारे दाखले/प्रमाणपत्र 
मिळणेबाबत अर्जदारांनी दाखल केलेले व प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढून संबंधित 
अर्जदारांना सदर दाखले/प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात यावे. 

तसेच, जिल्हयातील माध्यमिक शाळा/महाविद्यालय इ. मध्ये इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११वी 
मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ वी व १२ वी नंतर 
वैद्यकीय/अभियांत्रिकी/औषध निर्माण शास्त्र व इतर विविध क्षेत्रातील संस्थेमध्ये प्रवेशासाठी 
लागणा-या प्रमाणपत्र/दाखल्यांबाबतची माहिती व सदर प्रमाणपत्र/ दाखले 
काढण्याकरीता आवश्‍यक असलेली कागदपत्रांचे “माहितीपत्रक” प्रसिध्द करुन त्यांचे सर्व 
शाळा/महाविद्यालयांमध्ये वितरण करण्याची व्यवस्था करावी. तसेच, महाविद्यालयांमधील 
प्राचार्य आणि सर्व शाळांमधील मुख्याध्यापकांना माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ 


मिळणेबाबत अर्ज दाखल करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात. 

इ) तसेच, राज्यातील विविध घटकांतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाद्वारे देण्यात 
येणा-या विविध शिष्यवृत्ती, त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणारे विविध कार्यक्रम व 
योजनांबाबतची माहितीपत्रके देखीळ शाळा/ महाविद्यालयांमध्ये वितरीत करण्यात यावीत. 

डी तसेच, शालेय विह्यार्थ्यांचे आधारकार्ड तयार करणे/ अद्ययावत करणे याकरीता 
शाळानिहाय वेळापत्रक तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने 
संबंधितांना विशेष सुचना देण्यात याव्यात. 

उ) महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत देण्यात येणा-या जात प्रमाणपत्र 
वितरण कामाचा विशेष आढावा घेऊन जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांना जात प्रमाणपत्रांचे 
वितरण करण्याबाबत सर्व संबंधितांना विशेष सुचना देण्यात याव्यात. 

ऊ) उप विभागीय अधिकारी यांचेमार्फत जात प्रमाणपत्र मिळणेकरीता आवश्‍यक असलेली 
कागदपत्रे उपलब्ध करुन देऊन व त्रुटींची पुर्तता करुन प्रलंबित असेळली प्रकरणे देखील 
निकाली काढण्यात यावीत. 

क्र) जिल्हयातील शौक्षणिक संस्था व तालुकास्तरावर शिबीरे आयोजित करण्याबाबतचा 
कार्यक्रम निश्चित करावा. 

%) अनाथ मुले-मुली म्हणजे आई-वडील मृत्युमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व कोणत्याही 
शासकीय/निमशासकीय/शासन अनुदानित अनाथ आश्रमात न राहणारे मुले-मुली यांना 
लाभ देण्याच्या अनुषंगाने अनाथ असल्याचे तलाठी व ग्रामसेवक यांचे व संबंधित महिला व 
बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने विशोष मोहिम राबविण्यात 
यावी. तसेच, या अनाथ मुलांना अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक 
न्याय विभाग व महसूल विभागाशी करार केलेल्या “तर्पण फांऊडेशन” या सामाजिक 
संस्थेची मदत घेण्यात यावी. 


3 ऑगस्ट 


“Up हात मदतीचा” 39 


अ) Ud मान्सुन व मान्सुन कालावधीत अवकाळी पाऊस/अतिवृष्टी/पूर यामुळे बाधित झालेल्या 
नागरिकांच्या घरांचे /शेतीचे /फळबागांचे /जनावरांचे झालेल्या नुकसानीबाबत, आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार, बाधीत नागरिकांना देय असलेल्या 
सोई सुविधा, नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे किंवा कसे, याबाबत सर्व कार्यालयीन 
आढावा घेऊन पात्र नागरिकांना लाभ देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 

आ) तसेच, खरिप हंगामामध्ये घेण्यात येणा-या पिकांचे विमा उतरविण्याकरीता, अर्जदारांच्या 
मागणीनुसार, पिक पेरा अहवाल, सात बारा व ८-अ असे तलाठी स्तरावरुन देय असलेले 
विविध दाखले देण्यात आलेले आहेत किंवा कसे, याबाबतचा आढावा घेऊन प्रलंबित 
असलेले दाखले संबंधितांना तात्काळ प्रदान करण्यात यावेत. 

इ) आवश्यकतेनुसार अतिवृष्टी/पूर san नैसगिक आपत्तीच्या परिस्थितीत संबंधित यंत्रणा/ 
नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी याबाबतच्या सुचना प्रसारमाध्यमाव्दारे/ समाजमाध्यमाव्दारे 
संबंधित क्षेत्रातील अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या मार्फत सर्व संबंधित घटकापर्यंत 
पोहचविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 

3) नैसगिक आपत्ती अंतर्गत पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने महसूल कार्यालयांशी संबंधित अडचणींचे 
निराकरण करण्यात यावे. 

उ) तालुक्यातील अतिदुर्गम गावात “महसूल अदालत” आयोजित करण्याबाबत कार्यवाही 
करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१ 


४ ऑगस्ट 


अ) महसूल अदालतींचे आयोजन करुन जिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी/ तहसिलदार 
स्तरावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे/अपिळे निकाली काढण्यात यावीत. 

आ) सलोखा योजना, गावा-गावांतील व sade रस्त्यांबाबत तलाठी/मंडळ अधिकारी 
स्तरावर प्रलंबित असलेले अर्ज निकाळी काढण्याकरीता तलाठी कार्यालयांमार्फत 
शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे. 

इ) जमिनीविषयक आवश्‍यक असणा-या नोंदी अद्यावत करण्याबाबत प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही 
करुन अर्ज निकाली काढण्याबाबत सर्व संबंधित तळलाठी/मंडल अधिकारी यांना सुचना 
देण्यात याव्यात. 

3) “आपले सरकार” या पोर्टलवर प्राप्त तक्रारींची दखळ घेऊन सदर तक्रारी निकाली 
काढण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 


५ ऑगस्ट 


“सैनिक हो तुमच्यासाठी” 

a) use सुरक्षिततेच्या कामी सीमावर्ती भागामध्ये व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अन्य संवेदनशील 
भागांमध्ये तैनात असणारे संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक यांना व त्यांच्या कुंटुंबियांना 
आव्यक असणारे, महसूल कार्यालयांकडून निर्गमित होणारे विविध दाखले/प्रमाणपत्रे 
मिळणेबाबत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी किंवा समादेशक अधिकारी यांच्याकडून 
प्राप्त झालेले अर्जांवर कार्यवाही करण्यात यावी. 

आ) संरक्षण दलात कार्यरत असताना शहीद झालेल्या कर्मचा-यांना जमीन वाटप करण्याबाबत 
प्रलंबित असलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, संरक्षण दलातून सेवानिवृत्त 
झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरासाठी/शेतीसाठी जमीन वाटपाबाबत प्रलंबित 
असलेली प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात यावीत. 

इ) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधुन संरक्षण दलातील कर्मचा- 
यांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यात यावेत. 


६ ऑगस्ट 


“महसूल संवर्गातील कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संवाद” 

अ) महसूल संवर्गातीळ जिल्हयात कार्यरत असलेल्या, सेवानिवृत्त झालेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित सेवाविषयक बाबी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी aad: 
संबंधितांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने संबंधितांना 
सूचना देऊन आवर्यक ते APRA करावे. 


७ ऑगस्ट 


“महसूल सप्ताह सांगता समारंभ” 7972? 


अ) महसुल यंत्रणेमार्फत उपरोक्त कालावधीत घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांबाबतची 
फलनिष्पत्ती व विशोष उल्लेखजीय कामकाजाची दखल घेण्यासाठी महसूल सप्ताहाचा 
सांगता समारंभ आयोजित करण्यात यावा. 

आ) सदर कार्यक्रमास लोकप्रतिनिधी/पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवी/ सामाजिक 
संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, सर्व घटकातील मान्यवर व्यक्‍ती इ. 
तसेच, अन्य विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना देखील निमंत्रित करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


